बाष्पके संचालनालयातील ३२ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२० पासून दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाष्पके-०९२०/प्र.क्र.९८/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०२०. 


पहा :- १) शा.नि.उ.ऊ व का वि,क्र.आस्थापना-१०२००२/१२६७(भाग-२)॥/२००४/कामगार-१, 
दि.२५.०५.२००४. 
२) MASH व का.वि,क्र. बाष्पके-०१२०/प्र.क्र.१६/कामगार-१, दि.२५.०२.२०२०. 
3) संचालक,बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.एसबी.१/जिएल.७०/२०२०/ 
६८३८, दि.०३.०९.२०२०. 
४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.१ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये, बाष्पके संचालनालयाच्या सर्व 
पदांचा उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आढावा घेण्यात येऊन वित्त विभागाच्या 
सहमतीने आकृतीबंधाबाबतचे आदेश॒ निर्गमित करण्यांत आलेले आहेत. बाष्पके 
संचालनालयातील, राजपत्रित व अराजपत्रित ३२ अस्थायी पदे, दि.०१.०३.२०२० पासून 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास, संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यांत आली होती. 
२. आता, सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्यानुसार, बाष्पके संचालनालयातील, राजपत्रित व 
अराजपत्रित ३२ अस्थायी पदे, दि.०१.०९.२०२० पासून दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचा खर्च, “मागणी क्र.के-४, WISER २२३०-कामगार व 
सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता, (००) (०२) बाष्पके संचालनालय 
(२२३० ०५३२) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नेहमीचे भत्ते देण्यांत यावेत. तसेच सदर 
३२ अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च, हा, सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 
५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०९२०/प्र.क्र.९८/कामगार-१ 


६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७४७५/.॥8१॥/(99॥1॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००९२९१३१९०१०४१० असा आहे. हा शासन निर्णय, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by MEGHASHYAM BHIVA NAWAR 


M E G H A S H YA M DN: CN = MEGHASHYAM BHIVA NAWAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR 
BHIVA NAWAR ८४०५७ 
Date: 2020.09.29 13:24:46 +05'30" 
ढं 
(मेघःऱयाम नवार) 


कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 


) संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई. 
२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, बाष्पके (द्वारा: संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/ 
नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६ 
) 
) 


कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड नस्ती (कामगार-१). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०९२०/प्र.क्र.९८/कामगार-१ 


शासन निर्णय, क्र.बाष्पके-०९२०/प्र.क्र.९८/कामगार-१, दि. २८ सप्टेंबर, २०२० चे सहपत्र 


वेतनश्रेणी  । पदांची निर्मिती आदेश 


क्र. सख्या 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांचे मुख्य कार्यालय 
तांत्रिक अधिकारी | 5-१६ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
४४९०० - १४२४०० विभाग, क्र.एसबीई-१०२००२/१२६७/ 

(भाग-२)/२००४/काम-१,दि.२५/५/२००४ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-२२८३/(२७७४)/ 
काम-६, दिनांक१६/५/१९८४ 
१ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्र.एसबीई-२२८३/ 
(२७७४)/ काम-६, दि.१६/५/१९८४, 
पुननिर्मित 
2 शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्र.एसबीई-१७८६/ 
(३९५३)/काम-८, दिनांक २५/६/१९९१. 


अधिक्षक 5-१३ : 
३५४०० - ११२४०० 


लघुलेखक 5-१४ : 
(निम्नश्रेणी) ३८६०० - १२२८०० 


१०२००२/ १२६७/(भाग-२)/२००४/ 
काम-१, दिनांक २५/५/२००४ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-२२७३/१८४२४१/ 
काम-३, दि.२०/८/१९७३. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-२३६६/१०८१/काम- 
३, दि.२९/६/१९६५ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


वरिष्ठ लिपिक 5-८ : 
24400 - ८११०० 
दप्तरी 5-३ : 
१६६०० - ५२४०० 
नाईक 5-३ : 
१६६०० - ५२४०० विभाग, क्र.एसबीई-१५८९/(५१३६)/ 
काम-६, दिनांक २९/११/८९. 


नागपूर येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


८ | वरिष्ठ लिपिक 5-८ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
२५५०० - ८११०० विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/ 


i 
|| 
४ | कनिष्ठ तंत्र 5-१४ : २ | १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
सहाय्यक ३८६०० - १२२८०० कामगार विभाग, क्र.एसबीई-२२८३/ 
(२७७४)/ काम-६, दिनांक१६/५/१९८४ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्र.आस्थापना- 
णि 
a 
i 


काम-६, दिनांक१६/१/१९८७. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०९२०/प्र.क्र.९८/कामगार-१ 


निर्मिती आदेश 


पुणे येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


९ | उप संचालक, 85-२० : aA, उ.ऊ.व का.वि, क्र.एसबीई- 
बाष्पके (राजपत्रित) । 56100 - 177500 १७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 


i 2. | 9) शासन निर्णय, उद्योग, Holl व 
सहाय्यक 38600 - 122800 कामगार विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/ 
(२६७५)/काम-६, दिनांक१६/१/१९८७. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्र.आस्थापना- 


१०२००२/सीआर- १२६७/(भाग-२)/ 
२००४/काम-१, दिनांक २५/५/२००४ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-१४७५/१८२२/ 
(४५८)/ काम-६, दि.६/७/१९७६ 


चपराझी 5-१ : णि शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


5-६ : 
19900 - 632500 


15000 - 47600 विभाग, क्र.एसबीई-१४७५/१८२२/ 
(४५८)/ काम-६, दि.६/७/१९७६ 
सोलापूर येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


१३ | लिपिक 5-६ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
19900 - 632500 विभाग, क्र.एसबीई-१०६०/१८४३६१/ 
काम-३, दिनांक ८/८/१९६० 


१४ | चपराझी 5-१ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 

विभाग, क्र.एसबीई-१०६०/ १८४३६१/ 

काम-३, दिनांक ८/८/१९६० 

नाशिक येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 

१५ | सह संचालक, 5-२३ : शा.नि, उ.ऊ.व का.वि., क्र.आस्थापना- 

बाष्पके (राजपत्रित) । 67700 - 208700 १०२००२/ सीआर-१२६७/ (भाग-२)/ 

२००४/काम-१, दि.२५/५/२००४ 

१ 

१ 


| वरिष्ठ लिपिक 5-८ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
२५५०० - ८११०० विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/ 
सीआर- १२६७/(भाग-२)/ २००४/ 
काम-१, दि. २५/५/२००४ 


15000 - 47600 


2 
4 
& 


काम-३, दिनांक 8/9/9890 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-११७९/(१३६४)/ 
काम-६, दि.३१/१०/१९७९ 


७ 5-६ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
टंकलेखक 19900 - 632500 
८ 


विभाग, क्र.एसबीई-११६८/१००४२८/ 
१८ | चपराशी 5-१ : 
15000 - 47600 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०९२०/प्र.क्र.९८/कामगार-१ 


निर्मिती आदेश 


(५) 
अहमदनगर येथीळ सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


१९ | सह संचालक 5-२३ : शा.नि, उ.ऊ.व का.वि., क्र.एसबीई- 
हिं बाष्पके (राजपत्रित) | १७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 
Qo | उप संचालक 5-२० : शा.नि, उ.ऊ.व का.वि., क्र.एसबीई- 
णि बाष्पके (राजपत्रित) शि १७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 


वरिष्ठ लिपिक 5-८ : 
tee 
कोल्हापूर येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 
सह संचालक शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
बाष्पके (राजपत्रित) । 67700 - 208700 विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/ सीआर 
१२६७/(भाग-२)/२००४/काम-१, 
दि.२५/५/२००४ 
उप संचालक 58-२० : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
बाष्पके (राजपत्रित) । 56100 - 177500 विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/ 
काम-६, दिनांक १६/१/१९८७ 
5-८ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
२५५०० - ८११०० विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/ 
सीआर- १२६७/(भाग-२)/ 
२००४/काम-१,दि २५/५/२००४ 
5-६ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
19900 - 632500 विभाग, क्र.एसबीई-२२८३/(२७७४)/ 
काम-६, दिनांक १६/५/१९८४ 


चपराशी 5-१ : १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
15000 - 47600 कामगार विभाग, क्र.एसबीई-११७९/ 
(१३६४)/काम-६, दि.३१/१०/१९७९. 
2 शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/ 
(२६७५)/काम-६, दिनांक१६/१/१९८७. 
किक 


MEGHASHYAM शड savannas co. 
BHIVANAWAR Sse eco 
(मेघ:ऱयाम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


